केबल टेलिव्हिजन नेटवकर्स(संशोधित) नियम-१९९९. 
दूरदर्शन चॅनेल्सच्या प्रक्षेपणाच्या दर्जाबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग(विशेंष) 
शासन परिपत्रक क्रमाक:बीसीजझर-५३/२०००/३४/विशा.५ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, ,./- दिनोकः 6(7 जुलै, २०००. 
शासन परिपत्रक :- केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (विनियमन) कायदा-१९९५ च्या वलन ८(१) area सर्व केबल 
औपरेटसंना दूरदर्शनची कमीत कमी दोन चॅनेल ही डिश अँन्टेना किंवा टिव्हीआरओ व्दारा प्रसारित करावी हे वंधनकारक 
करण्यात आले आहे. तथापि, शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, केबल टी-व्ही.ओपरेटर हे त्याच्या नेटवर्कबरुन 
दूरदर्शनचे चॅनेल्स एकतर दाखवित नाहीत वा दाखवित असलेल्या चॅनेल्सच्या प्रक्षेपणाचा दर्जा हा चोगला नसतो. 
बरील त्रुटी लक्षात घेऊन केबलधारकाना चांगल्या प्रकारचे wear दिसावे या दृष्टीने केंद्रशासनातेकेबल 
टेलिव्हीजन नेटबवर्स नियम १९९४ मध्ये दि. २० ऑगस्ट १९९९ व्दारा सुधारणा करुन सुधारित केबल टेलिव्हिजन 
नेटबर्क(संशोधित),मियम १९९९ हे अस्तित्वात आणले आहेत. त्यानुसार केबल टेलिब्िजन नेटवर्क नियम १९९४ च्या 
नियम-६ खाली खालील पोट नियमाचा अंतर्भाव करण्यात येत आहे. 
"६अ-उपगृह स्थापीत मुख्यबँड (प्राईम बॅन्ड) वर स्थानिक संकेतांचा (signals) अडथळा र! येऊ न देता दूरदर्शन Peet 
प्रक्षेपण" उक्त निथमामुळे सर्व केबल आपरेटराना खालील बाबी अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत. 
प्रत्येक केबल आपरेटर:- 
आ) आपल्या केबल नेटवर्कबरुन दूरदर्शनच्या कमीत कमी दोन चॅनेल्सचे मुख्य बॅन्ड 
(प्राईम बॅन्ड) बर स्थानिक प्रसारित चॅनेल्स व्यतिरिक्त वेगळया चॅनेलवर प्रसारण करेल. 
ब) आपल्या केबल नेटवर्कवर डिशएन्टीना / टिवीआरओ व्दारा प्रसारणासाठी पूरदर्शन 
चॅनेल्सच्या उपगृहाचे संदेश (5181515)प्राप्त करेल.यागी अँन्टीनाव्दारा प्राप्त संदेश 
> ग्रहण करणार नाहो. 
क) केबल नेटवर्कच्या ज्या बॅन्डबर दूरदर्शन"१ ब दूरदर्शन-२ च्या वाहिन्यांचे प्रक्षेपण 
होत असेल त्या वाहिन्यांवर अन्य कोणत्याही वाहिन्याचे प्रक्षेपण करणार नाही. 
ज्या व्दारे दूरदर्शनच्या वाहिन्यांना अडथळा प्राप्त होईल- 
या नियमाच्या प्रयोजनासाठी स्पष्टीकरण :- 
‘aren बॅन्ड (प्राईम बॅन्ड)"विद्युतचुबकीय स्पेक्ट्रम बॅन्ड -] च्या अंतर्गत येणारे चॅनेल (चॅनेल २ ते ४ त्यांचो क्षमता ४७ 
से ६८ मेमाहटेस) आणि Sw LIL (चॅनेल ५ ते १२ ज्याची क्षमता १७४ ते २३० मेगाहर्टसव्दारे) च्या संबधित आवृत्तीसह 
जे सर्वसाधारण दूरदर्शन संचावर एड-ऑन युनिट वा विशेष उपयोगाविना उपलब्ध आहेत. ते यामध्ये अंतर्भूत आहेत. 
सर्व पोलीस आयुक्‍त व सर्व जिल्हादंडाधिकारी यांनी ada परिच्छेदात नमूद केलेल्या सुधारीत Perr सवं 
केबल ओपरेटर्सनी त्यांच्या त्याच्या कार्यक्षेत्रात कटाक्षाने पालन करण्याबाबत योग्य ते निर्दश देण्यात यावेत. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने, 


a Th. 


| (वि. अ. देशपांडे ) 

उपराचिंव, महोराष्ट्र शासन, गृह विभाग(विशेप) 
सर्व पोलीस आयुक्‍त, 
सर्व पोलौस उप आयुक्त, 


सर्व जिल्हादंडाधिकारी, 
सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी. 


